“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान” या 
योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-रब्बी हंगाम 
२०२२-२३ करीता रु.४७,५२,२६७/- इतकी रक्कम विमा 
कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२४/प्र.क्र.१/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा- 
4 कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११-अ, 
दि. ३१.५.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११-अ, 
दि. ११.०९.२०१९ 


३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
४. संचालक (वि. व प्र., कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृषिआ/सां.८/ 
न्युन.१०००/३8०॥२२-२३/२३९७/२०२४, दि.१९.१.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र MAHA नुकसान भरपाई 
निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी 
प्रमाणात परिगणित होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शोतकऱ्यांना विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान 
भरपाई रक्‍कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्‍कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात संदर्भ 
क्र. (१) अन्वये निर्णय घेण्यात आला असून संदर्भ क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातील 
अवलंबावयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत. संचालक (वि. व प्र.), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांच्या संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार “प्रधानमंत्री फसल विमा 
योजनेंतर्गत पूरक अनुदान” योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना-रब्बी हंगाम २०२२-२३ करीता 
रु.४७,५२,२६७/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ 
क्र.४ येथील दि.१९.१.२०२४ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना- रब्बी 
हंगाम २०२२-२३ करीता स्तंभ क्र. ६ मध्ये एकूण रु.४७,५२,२६७/- इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२४/प्र.क्र.१/११ अ, 


रब्बी हंगाम २०२२-२३ 


(रक्‍कम रु.) 
अ. रु१०००/- च्या नुकसान कैपनीकडून वितरीत 
नुंवीसान एकुण नुकसान | विमा कंपनीकडून बडवत 
क्र arc Wied नुकसान नुकसान करावयाचा 
विमा कंपनीचे नाव भरपाई देय | निश्चित नुकसान 
भरपाई पात्र जा निधी 
न रक्‍कम भरपाई रक्‍कम 
शोतकरी संख्या 
ea २ 3 ee i षु ६ 
द्वि भारतीय कृषि विमा कंपनी ५६७ ५६७००० ३२८१८९ २३८८११ 
आयसीआयसीआय लोबार्ड ज. 
र: ५०२ ५०२००० २९४१५३ २०७८४७ 
इं.कं. 
एचडीएफसी इर्गो ज. 
Smee = ५७११ ५७११००० २८०८७२१ २९०२२७९ 
इं.कं.लि. 
बजाज अलियांन्झ ज. 
४ |_. ह १५२५ 9424000 ६६५७३६ ८५९२६४ 
इं.कं.लि. 
५ | युनायटेड इंडिया इं. क॑. लि. ९३९ ९३९००० ३९४९३४ ५४४०६६ 
एकूण ९२४४ ९२४४००० ४४९१७३३ ४७५२२६७ 


प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


३. 


मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 


११०, पीक विमा (००) (१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान 


(२४०१ 8०५२) (अनिवार्य) 


३३, अर्थसहाय्य 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री फसळ विमा योजनेंतर्गत 


पुरक अनुदान योजनेच्या शासन निर्णय व योजनेसंदर्भातील अवलंबवावयाची कार्यपध्दती आणि अटी व 


शर्ती नूसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


8. 


प्रस्तुत प्रयोजनार्थ आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 


अधिकारी तर सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२४/प्र.क्र.१/११ अ, 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२९१४५९०४९४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 
N F ETA F K N AT H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c53a425e5 
4d187a7c1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F325D659F47933958AA2D98F394DB95F94BE57548776492 
BA36E77EA1C4AA53B, cn=NEETA EKNATH SHINDE 
Date: 2024.01.29 14:59:02 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

qo, वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११. सह सचिव (११-ओ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२. उप सचिव (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३. कक्ष अधिकारी (2- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., स्टॉक एक्सचेंज, २० वा मजला, फोर्ट, 
मुंबई -२३. 

१५. विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी Sl जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., १ माळा , एचडीएफसी 
हाऊस, १६५-६६/ बँक बे, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१६. विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कं. लि, पुणे. 

१७. विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल इंन्हुरन्स Gio, कॉमर्स झोन, पहिला 
मजला, सम्राट अशोक मार्ग, जेल रोड, पुणे ४११००६. 

१८. विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय alas जनरल इंशुरन्स कं.लि., 
आयसीआयसीआय हाऊस, ४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, 
मुंबई- ४०० ०२५. 

१९. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


